महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक १४.०६.२०१८ चे आदेठा ह 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार संदर्भाकित 
आदेशान्वये करण्यात आलेली खालील लिपिक-टंकळेखकाची बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ | लिपिक-टंकलेखकाचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
| a | २ ३ PB दु 
शि श्री ।नि.बा.मुडे ग्राम विकास विभाग महसूल व वन विभाग 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७४२५९५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Imtiyaz आण य वयाची 


General 

Depi ostalCode=400032, st=Mah: 9» 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07¢3c6556e724501d0cSea5c63b314 
6314d51ec0e87d0a6, 


-77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1 c654ba3c492fda5b29 
Uu ५ h a q 1 e a Zl 076241 db1ba213ddedf4e, ‘Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.07.27 17:42:32 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, | (संबंधित 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


